अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थेमध्ये नवीन पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२३४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
एआयसीटीई-वाढ मान्यता/एमसीए__ ६२०८/२०२४/५३४, दि.२६.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील पत्रान्वये, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील डेक्कन एज्युकेहन सोसायटीचे चिंतामणराव इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट 
डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च, सांगली या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थेमध्ये, नवीन एमसीए हा 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे 
चिंतामणराव इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अंड रिसर्च, सांगली या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थेमध्ये नवीन एमसीए हा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम go प्रवेश क्षमतेसह 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करण्यास, खालील प्रचलित अटी व aches अधीन राहून 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२३४/तांशि-४ 


आवश्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४ संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकहानळ 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक 
कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज Gas 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१२) संस्था / महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२३४/तांशि-४ 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२१२०६१९४५०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 
S H A H AJ A H A N MULAN मत रथी SHAKUR MULANI, 
SHAKUR MULANI :tiisisat stn" 
Date: 2024.08.02 12:21:29 +05'30' 
(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sr 
No 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.234/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of New Course/Programme in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune __ __ 
Intake Intake 


T Perma . कात New/ Fi 
DYE nent गडप Institute Name Institute Address District पाड acid Existing Program University Level Sane at Appraved) तार गाळे acne 
Region e Code n Type र Course for 2023-| for 2024- | tion |Applied for 
Id Institute 
Pune 1- 6 
14520 SOCIETY'S 
781 CHINTAMANRAO 


INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
DEVELOPMENT AND 


RESEARCH, SANGLI 


24 25 
208 }|DECCAN EDUCATION ॥?.0. WILLINGDON | SANGLI | Private- |Extension-}] MANAGEMENT | Shivaji University POST MCA 0 60 EoA & 
COLLEGE , DES Self Expansion Kolhapur GRADUATE Increase in 
CAMPUS, Financing | -Closure intake 
VISHRAMBAG 
»SANGLI 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 


S H A H AJ A H A N ee : SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, 

SHAKUR MULAN or iiananastna ou HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.08.02 12:21:43 +05'30' 


G:\GR Upload 02.08.2024\Chintamanrao Inst of Mgt Deviop and Research Sangli MCA 


